लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्त्याचा रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग 
म्हणून समाविष्ट करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.२९०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०५ ऑक्टोबर, २०१८ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र/मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो ०१-२१/१०३३५४ दि. २२/०८/२०१७. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र/मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो ०१-२१/२३५६/वप्र दि. २२/०५/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी 
संदर्भाधीन पत्रान्वये लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्‍यातील मुदगड - एकोजी - विक्रम 
युवराज पाटील ते मधुकर रामराव पाटील यांचे शेतापर्यंतचा रस्ता या योजनाबाह्य रस्त्याचा 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 


सदर रस्त्यावर मग्रारोहयो अंतर्गत मातीकाम झालेले असून पुढील देखभाल 
दुरूस्ती होणेकरीता रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट होणे आवश्‍यक आहे. सदर रस्त्याची 
एकूण लांबी 2.300 कि.मी असून रस्त्याकरीता भूसंपादनाची आवश्‍यकता नाही. तसेच 
याबाबत जिल्हा परिषद,लातूर यांची मागणी आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर रस्ता 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव 
व जिल्हा परिषद,लातूर यांची मागणी विचारात घेऊन, लातूर जिल्ह्यातील निलंगा 
तालुक्‍यातील मुदगड - एकोजी - विक्रम युवराज पाटील ते मधुकर रामराव पाटील यांचे 
शोतापर्यंतचा रस्ता हा 2.300 कि.मी. लांबीचा योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग क्र.१६७ म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

परिणामी लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीमध्ये 
२.३०० कि.मी. इतकी वाढ होऊन एकूण लांबी (३६५१.७१० -- ३.४००) म्हणजेच ३६५५.११० 
कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.२९०/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००५१७०४१७००१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayak til 


Prashant ieee et ir aaa 
* hen fa d66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db 
Vi Nn a ya kra O p a tl | ह ee? 1f66a56283 14537 =P 
Date: 2018.10.05 17:10:17 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
APRA बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

उप सचिव,ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद . 

अधिक्षक अभियंता,सा.बां.मंडळ,उस्मानाबाद (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर कराव) 
जिल्हाधिकारी, लातूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,लातूर. 

संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


